समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) 
कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
(सर्वसाधारण + SAP हिस्सा) निधी वितरीत 
करणेबाबत (राज्य हिस्सा). (सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक: ३१ मे, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 


३) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी feel यांचे आदेश क्रमांक: F.No-W-2/2020-|S- 
92(SAP) / (GEN), दि.१९/०३/२०२१ (दोन पत्रे) 


४) राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (Wa), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप/लेखा-२/॥51 Elemen/REC, NR/(SAP, GEN, SC, ST) निधी 
मागणी/ २०२०-२१/९५३, दि.२३/०३/२०२१ 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१/०३/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील 


पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. wo शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण 


(HANTS) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता दिनांक १९/०३/२०२१ 


रोजीच्या आदेशान्वये प्राथमिक शिक्षणासाठी केंद्र शासनाचा पहिल्या हप्त्याचा सर्वसाधारण 


हिस्यासाठी रु.१९८,९३,५४,०००/- इतका आवर्ती निधी तसेच SAP करिता रु.११,६९,१९,०००/- 


इतका आवर्ती निधी असा एकूण रुपये २१०, ६२,७३,०००/- इतका निधी मंजूर केला होता. सदर 


निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्स्याचा निधी रुपये १३२,६२,३६,०००/- इतका सर्वसाधारण हिस्सा व 


रुपये ७,७९,४६,०००/- इतका SAP हिस्सा असा एकूण रु.१४०,४१,८२,०००/- इतका येतो. 


३. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०/अर्थोपाय, दिनांक २४/०३/२०२१ अन्वये केंद्र 


हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. वित्त विभागाने 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११भाग-२/एस.डी-१ 


केद्र हिस्सा रुपये २१०,६२,७३,०००/- वितरीत करण्यास परवानगी दिली होती. त्यास अनुसरुन 


शासन निर्णय दि.३१/०३/२०२१ अन्वये केंद्र हिस्सा (सर्वसाधारण--5॥॥9) वितरीत केला आहे. 


४. आता वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०१/२०२१/व्यय-५, दिनांक ०६/०४/२०२१ 


अन्वये रुपये १३२,६२,३६,०००/- इतका सर्वसाधारण हिस्सा व रुपये ७,७९,४६,०००/- इतका SAP 


हिस्सा असा एकूण रु.१४०,४१,८२,०००/- इतका राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्यास परवानगी 


दिली आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा 


शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन [नर्णय:- निर्णय:- 
केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे प्राथमिक शिक्षणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी पैकी 


राज्य हिस्सा खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक 


शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या (प्राथमिक शिक्षण) च्या 


अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अट :- सदर निधीतून प्रथमत: राज्य शासनाच्या खाती जमा करावयाच्या रकमा जसे आरटीई २५ 


टक्‍के शौक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रलंबित रक्‍कम, शिक्षकांचे वेतन इत्यादी बाबींचा निधी प्राधान्याने 


राज्य शासनाच्या खाती जमा करावा. 


२. प्राथमिक शिक्षणासाठी वितरीत करावयाच्या तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील खालील 


प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रामणे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२१-२२या | वितरीत करावयाची तरतूद 
क्र. वर्षात अर्थसंकल्पिय (रक्‍कम - रूपये) 
तरतूद 
a, २ ३ a शा 
| "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.५२४.३३२७ रु.१४०,४१,८२,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक कोटी 


व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, 
(09) (02) समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर),(२२०२ 1892)" 


एकूण रु.१४०,४१,८२,०००/- 


(रुपये एकऱी चाळीस कोटी एकेचाळीस लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११भाग-२/एस.डी-१ 
३. वित्त विभागाच्या दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१९/०३/२०२१ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२०-२१ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाच्या चालू 
योजनांच्या आवर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत 
करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० चे शासन परिपत्रक व 
दि.०४/०५/२०२० रोजीचे झासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०/अर्थोपाय, 
दि.२४/०३/२०२१, अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७५/२०२१/व्यय-५, दि.२६/०३/२०२१ व अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.४०१/२०२१/व्यय-५, दिनांक ०६/०४/२०२१ तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.१६१/१४७१, दि.२५/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५३११६५०५२१५२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Gaikwad Santosh Umesh 
yf 


Gaikwad Santosh ४४ 


I 
2.5.4.20=1d60828c41033ab 1 da6d64ef17879745d578b334c05c1e8 
151ef933f134060b% 


Umeshrao Saboetbbfoes0csoazts,en-Gallwd Santosh UmesNoo 


Date: 2021.05.31 17:00:26 +05'30° 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१ 
२ 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

३) मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


YS  ->« I iar— 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११भाग- २/एस.डी- १3 
८) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
११) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१२) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१४) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्राळय, मुंबई 

१६) कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


